विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १, सहकारी संस्था, गट-अ 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४२/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९ जुले, २०१९ 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१),४(२),४(३),४(४),४(५) व ६ मधील तरतूदीनुसार सहकार विभागातील खाली 
नमूद केलेल्या विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १ , सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नांवासमोर 


दर्डाविलेल्या ठिकाणी बदल्या करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र | विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १ | सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
यांचे नाव 

१ 2 3 8 

q) | श्री. ए. वाय. देसाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी , | अपर विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था, वर्ग 
सिंधुदर्ग जिल्हा मध्यवर्ती १, मुंबई (श्रीमती. एस. एस. सावंत यांच्या 
सहकारी बॅन्क लि. सिंधुदर्ग | बदलीने रिक्‍त होणा-या जागेवर) 

२) श्री. डी. एस. चिंचोळीकर | विशेष लेखा परिक्षक विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था, वर्ग १, 
सहकारी संस्था, वर्ग १, मुंबई (मत्स्य ), मुंबई ( Raa पदावर) 
मुंबई, मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन, 
मुंबई 

३) । श्रीमती. एस. एस. सावंत | अपर विशेष लेखा परिक्षक | आठवे विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था, वर्ग 
सहकारी संस्था, वर्ग १, मुंबई | १, पुणे (रिक्त पदावर) 

४) श्री. एस. एस. सुपे जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक | सध्याच्या पदावर ४ महिने मुदतवाढ 
सहकारी संस्था,वर्ग १ 
भंडारा 

५) _ श्री. ए. एम. ससाणे प्रथम विशेष लेखा परिक्षक | faery लेखा परिक्षक सहकारी संस्था, वर्ग १, 
सहकारी संस्था, वर्ग १ जिमस बॅन्क), पुणे (रिक्‍त पदावर) 
(साखर), कोल्हापूर 

६)  । श्रीमती. एस. के. लोखंडे | जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक | विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्था,वर्ग १, 
सहकारी संस्था,वर्ग १ , वाशिम (रिक्त पदावर) 
चंद्रपूर 

७ श्री. आर.एफ. निकम व्दितीय विशेष लेखापरिक्षक, | जिल्हा fears लेखापरिक्षक, सह. संस्था, वर्ग-१, 
सह. संस्था, वर्ग-१, (साखर | अहमदनगर (रिक्‍त पदावर) 
), अहमदनगर 

८) श्री. आर.के. बेहरे विशेष लेखापरिक्षक, सह. | विशेष लेखापरिक्षक, सह. संस्था, वर्ग-१, अधिन 
संस्था, वर्ग-१, अधिन विभागीय सह निबंधक (लेखा परिक्षण), मुंबई 
विभागीय सह निबंधक (लेखा | ( श्री. आर. एम. शिंदे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
परिक्षण), पुणे होणा-या पदावर) 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४२/५-स 


९) श्री. एम.एल. चुटके जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, | जिल्हा fears लेखापरिक्षक, सह. संस्था, वर्ग-१, 

सह. संस्था, वर्ग-१, वर्धा नागपूर ( श्री. ए. डी. पाटील यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर ) 

१० | श्री. आर.एम. शिंदे विशेष लेखापरिक्षक, सह.  । विशेष लेखापरिक्षक, सह. संस्था, वर्ग-१, नागरी 
संस्था, वर्ग-१, अधिन बँक, मुंबई (रिक्‍त पदावर) 
विभागीय सह निबंधक (लेखा 
परिक्षण), मुंबई 

११ | श्री. आर.जे. देशमुख विशेष लेखापरिक्षक, सह. | एक वर्ष मुदतवाढ 
संस्था, वर्ग-१, (साखर), 
नाशिक 

१२) | Sit. व्हिआर. सवड विशेष लेखापरिक्षक, सह. | एक वर्ष मुदतवाढ 
संस्था, वर्ग-१, तथा विशेष 
कार्य अधिकारी , मा. अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 

१३) | श्री.व्हि.पी. सोनटक्के प्रथम विशोष लेखापरिक्षक, | व्दितीय fears लेखा परिक्षक वर्ग १, सह. संस्था, 
सह. संस्था, वर्ग-१, (साखर | अहमदनगर 
), औरंगाबाद 

१४ | ft. ए.डी. पाटील जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, | विशेष लेखापरिक्षक, सह. संस्था, वर्ग-१, फिरते 
सह. संस्था, वर्ग-१, नागपूर | पथक, मुंबई ( रिक्‍त पदावर) 

94) श्री. यु.एल. पवार जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, | जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १, लातूर ( 
सह. संस्था, वर्ग-१, रिक्‍त पदावर) 
उस्मानाबाद 

१६) | श्री. पांडुरंग मोहोळकर विशेष लेखापरिक्षक, सह. | विशेष लेखापरिक्षक, सह. संस्था, वर्ग-१, 
संस्था, वर्ग-१, (मुख्यालय), | (साखर), कोल्हापूर (श्री. ए. एम. ससाणे यांच्या 
पुणे बदलीने रिक्‍त होणा-या जागेवर) 

१७ | श्री. आर. टी. शोळके जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, | प्रथम विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १, (साखर), 
सह. संस्था, वर्ग-१, जाळना । औरंगाबाद (श्री.व्हि.पी. सोनटक्के यांच्या 

बदलीने रिक्‍त होणा-या जागेवर) 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्त व निबंधक, 


सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४२/५-स 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९१८१५१०७१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


॥॥-.॥॥॥५:॥--॥१॥॥-॥- य 
Joshi 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. आयुक्त, वस््रोद्योग, TATE संचालनालय, नागपूर. 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, व्दारा- 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
. सर्व संबधित अधिकारी 
१०. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. प्र.स. (सहकार) यांचे स्वीय सहायक. 
१४. प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 
१५. सचिव (वस््रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 
१६. निवड नस्ती (कार्यासन-पस). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


